वर्ष ८ , अंक २२ ] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , 

ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ / श्रावण २७ भाद्रपद २ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- नागपूर विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 

पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२ . 


अ . क्र . 


सत्यमेव जयते 


क्रमांक एमसीयु - वियो - ७४०-२०२२ . - 

उमरेड शहराची सुधारित अधिक वाढीव सिमा विकास योजना शासनाचे नगर विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई शासन निर्णय क्रमांक- टीपीएस 
२४ ९८-२८७ - प्र.क्र . - २५ - ९ ८ - नवि - ९ , दिनांक ८ जुलै २००३ अन्वये अंशतः मंजूर झाली असून ती दिनांक २५ ऑगस्ट २००३ पासून अंमलात आली आहे 
व शासनाचे नगर विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई शासन निर्णय क्रमांक - टीपीएस -२४ ९८-२८७ - प्र.क्र . - २५ - ९ ८ - नवि - ९ , दिनांक १ ९ जुलै २००५ ला 
वगळलेल्या भागाची विकास योजना मंजूर झालेली असून ती दिनांक ५ सप्टेंबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे . 


( १ ) 


प्रशासक , नगर परिषद , यांजकडून 

अधिसूचना 


उमरेड नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा , दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ चा ठराव क्रमांक १ अन्वये ठरविल्याप्रमाणे उपरोक्त मंजूर विकास योजनेत 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये खाली दिलेल्या तपशील प्रमाणे बदल प्रस्तावित केला आहे . 

अनुसूची 


खसरा क्रमांक 


ना . - एक - अ -१ ( १६५७ ) . 


क्षेत्रफळ 


( ३ ) 


हे . 


( २ ) 

मौजा उमरेड , त . उमरेड , 

सर्व्हे क्र . ५१२ व ५१३ 

उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा व त्यासंबंधीची माहिती बाबतचा अहवाल उमरेड नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाचे वेळेत 
अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे . 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


आर 


१५३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ११.०० 


विकास योजनेतील 
मंजूर उपयोग 
( ४ ) 

ना विकास क्षेत्र 


( १ ) 


फेर बदल झाल्यानंतर 
होणारा प्रस्तावित उपयोग 
( ५ ) 

रहिवासी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ / श्रावण २७ भाद्रपद २ , शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये असे उद्घाषीत करण्यात येते कि , सदर फेरबदलासंबंधी कोणाला 
काही हरकती अगर सूचना असतील त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून १ महिण्याचे आंत प्रशासक , नगर परिषद , 
उमरेड यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात . आवश्यक सूचना व हरकतीवर सदरहु फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यापूर्वी योग्य तो विचार केला 
जाईल . 


२ 


उमरेड : 

दिनांक ५ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ – अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३ . 


No. MCU - DP - 740-2022 

The Development Plan of Umred has already been partly sanction by the Government Urban Development 
Department Vide Resolution No. TPS - 2498-287 - CR - 25-98 - UD - 9 , Dated 8th July 2003 with effect from 25th August 2003 
and Vide Resolution No. TPS - 2498-287 - CR25-98 - UD - 9 , Dated 9th July 2005 Excluded part Development Plan which 
came in force with effect from 5th September 2005 . 


Sr. No. 


The Municipal Council , Umred has proposed to make modification under Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 Clause 37 ( 1 ) in the aforesaid final Development Plan videits General Committee Resolution No. 01 , 
Dated 1st August 2022 as below . 


( 1 ) 


1 


Kh . No. 


BY ADMINISTRATOR OF MUNICIPAL COUNCIL 

NOTIFICATION 


( 2 ) 


Mauza Umred , Tah . Umred 
SR . No. 512 and 513 


Area 


( 3 ) 

H.A. 

1 53 


Umred : 

Dated the 05th August 2022 . 


SCHEDULE 


चंद्रभान खंडाईत , 
प्रशासक , 
नगर परिषद , उमरेड . 


Present Use As Per 
Development Plan 
( 4 ) 


No Development Zone 


Proposed Use 

After Modification Proposed 
( 5 ) 


Residential 


The Plan and reports containing the description of the above minor modification can be seen in the office of the 
Municipal Council during the office hours . 


Now , in pursuance of Section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 it is hereby notified that 
any person having any suggestion or objection to the proposed modification as details above shall communicate the 
same in writing to the undersigned within one month from the date on which this notification Publish in the official 
gazette . 


The objection or suggestion if any received within the above mentioned period of one month will be considered by 
the council while submitting the proposed modification to the Government for sanction . 


CHANDRABHAN KHANDAIT , 


Administrator , 

Municipal Council , Umred . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


